महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकार्‍यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि ०५१९/प्र.क्र.१२५[१५६]१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
तारीख: १४ जून, २०१९. 

शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील कलम ४(१,४(२),४(३) 
व कलम ५( मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
नियतकालिक बदलीस पात्र असलेल्या या विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे सध्याच्याच पदावर मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने बदली अधिनियमातील कलम ४(४) (दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार वरिष्ठ 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने प्रस्तुत आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


अधिका-याचे नाव व पदनाम बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
ए. के. हंगे, तालुका कृषि अधिकारी, मुदतवाढ. 
खुलताबाद, जि. औरंगाबाद. 


२. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१५२२५९३७४६०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Amol Nilakanth णा माया 


(4०11310511 
16075 1d094e56d974e1a44ec234c475fb0deSb35a79C1 
2 


Sakharkar 1 
(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ मा.मंत्री कृषि, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२ मा.राज्यमंत्री कृषि , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३ सचिव कृषि, कृषिव पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४ आयुक्त कृषि , कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५ महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा ५, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि ०५१९/प्र.क्र.१२५[१५६]१५ Bt 


६ संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व्दारा आयुक्‍त 
कृषि पुणे. 
कृषि सह संचालक, आस्थापना , कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी व्दारा आयुक्‍त कृषि पुणे. 

९ संबंधित अधिकारी व्दारा आयुक्‍त कृषि पुणे. 

१० निवड नस्ती /१५अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


